महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-क या संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांना उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन 
शाखा) या पदावरील खुल्या प्रवर्गात निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती- निवडसूची 
२०१८-१९ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन seal PAH : निसूची-३६१९/प्र.क्र.१७/प्रश्ञा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १७ सप्टेंबर, २०२० 


शासन आदेशा - 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सेवाजेष्ठतेनुसार उपशिक्षणाधिकारी 


व तत्सम, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) या पदावरील खुल्या प्रवर्गात निव्वळ 


तात्पुरत्या स्वरूपात महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) (सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे 
वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००-ग्रेड पे रु.४८००) या पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर 


अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रिक्‍त पदावर पदस्थापना 
देण्यात येत आहे. 


अनु | अधिकाऱ्यांचे नांव |ज्येष्ठता| मूळ प्रवर्ग | प्रवर्गातून | महसुली | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
: पदोन्नती । विभाग 


२ Ee ह. 0. 0 


क्र 
श्रीमती सारेका सुलतान | ३२७ | खुला | Zor अमरावती |गटशिक्षणाधिकारी, 
गि फरी शि कीं पं.स.तिवसा, जि. अमरावती 
२ ait. ub. के. सुकाळे ४५६ | अ.जा. खुला औरंगाबाद |गटशिक्षणाधिकारी, 
| ee ee 
३ SIA साधना पांडुरंग | ४७२ | भ.ज. (ड) | Yor पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स.बाशी, 
क्क. किसेस 
रे Gar 


४ ihc साबेरा नईम शहोख| ४७३ | इमाव | gor नागपूर |उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
000१ ee PPE जिरा 
५ श्री. प्रल्हाद ज्ञानोबा ४७४ | इमाव [खुला अमरावती |शिक्षण उपनिरिक्षक, 
विभागीय शिक्षण सचालनालय 

६ श्री. सुनिल दत्तात्रय ४७५ | इमाव | Yor औरंगाबाद |गटशिक्षणाधिकारी, 
| मत र 


शासन आदेश क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.१७/प्रशा-२ 


गटशिक्षणाधिकारी, 
पं.स. खंडाळा, जि. सातारा 


श्रीमती माधुरी Gea अ.जा. खुला नाशिक |।गटशिक्षणाधिकारी 
fa | 
९ श्री. मिलिंद बाबुराव मोरे) ४७९ | खुला | gor पुणे उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
‘ee EP are 


श्री. संजय किसन मेहेर | ४८१ | इमाव | Yor नागपूर |उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
जि.प. वर्धा 


श्रीमती लता बाळकृष्ण | ४९१ | खुला |खुला कोकण-१ |गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. पेण, 
डि 
१२ श्री. प्रभाकर बी. चौधरी | ४९६ | इमाव |खुला कोकण-२ |गटशिक्षणाधिकारी, 
een || ितजतपूरकिते 
१३ श्री. हरद एन. भोळे ४९७ | इमाव | Yor कोकण-२ |शिक्षण उपनिरीक्षक, 
re LE ED estore पत 


१४ | श्री. एम. एम. पाटील | ५०१ | खुला खुला कोकण-२ |गटशिक्षणाधिकारी, 
पं.स. कल्याण, जि. ठाणे 


१५ | श्री. संदीप वामनराव । ५०४ | इमाव खुला कोकण-२ |शिक्षण उपनिरीक्षक, 
कोठावळे बृहन्मुंबई (दक्षिण), मुंबई 


मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 


अंतिम निकालाच्या अधीन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेशानुसार उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने देण्यात आळेली पदस्थापना ही, 


सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दिनांक २८.०४.२०१५ व त्यानंतर त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात 
आलेल्या सुधारणेनुसार महसूल विभाग संवर्ग वाटप नियमांच्या तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे 


पदोन्नती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या महसुली विभागात किमान सहा वर्षे 


सेवा करणे बंधनकारक आहे . 


४. संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी रूजू होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची 


कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नती आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 


३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे. रूजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी 
शासनास कळवावा. जे अधिकारी सदर झासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 


दिवसाच्या कालावधीमध्ये रूजू होणार नाहीत, त्यांनी पदोन्नतीस नकार दिला आहे, असे गृहीत 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.१७/प्रशा-२ 


धरण्यात येईल व त्यांना सेवांतर्गत प्रगती योजनेंतर्गत लाभ दिले असल्यास ते काढून घेण्यासंदर्भात 
वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशा / निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार पुढील दोन 
वर्षी होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये अशा अधिकाऱ्यांचा विचार करता येणार नाही. 


५. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १५ डिसेंबर, २०१७ व दिनांक ३० ऑगस्ट, 
२०१८ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने पदोन्नती देण्यात आलेले वरील अधिकारी पदोन्नतीची पदावर 
रूजू होईपर्यंत त्यांच्या विरूध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरू झाल्यास अथवा फौजदारी खटला 
दाखल झाल्यास अथवा प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय पदोन्नतीच्या दिनांकास शिक्षेचा अंमल 
सुरू असल्यास, अशा अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करू नये. तसेच 
ज्या ठिकाणी पदोन्नती देण्यात आली आहे, त्या संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी 
अशा अधिकाऱ्यांना रूजू करून घेऊ नये. आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी 
संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, तसेच मत्ता व दायित्व सादर केले आहे याची खातरजमा करावी. 
त्याचप्रमाणे मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याबाबत Wea करावी. 


सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही याची 
नोंद घ्यावी. 


६. हाशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००९१७१६०६०४५७२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK VUAY SHELAR 

F F PA K Vi AY DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe01f24cb84cc86e70f3b8f6f1 fdcdb246 
9570c78dabb9acf4ba, postalCode=400032, street=ROOM NO 
4.4,ANNEX BLDG,SCHOOL EDUCATION 


SHELAR ही 
(दीपक ]ोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.१७/प्रशा-२ 


३. सर्व संचालक 

४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
५. सर्व शिक्षणाधिकारी 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


७. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 

१) मा. मंत्री (शा.शि.व क्री.) यांचे विशहोष कार्य अधिकारी 

२) अपर मुख्य सचिव सचिव (शा.शि. व क्री. विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


